महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबईच्या 
आस्थापनेवर नवीन पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंजाअ-२०१८/प्र.क्र.२७७/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ जून, २०१९ 


वाचा:- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.पंसाअ-२०१७/प्र.क्र.१७६/का-४, 
दि.०५.१०.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

राज्यामध्ये पंजाबी भाषेचा विकास, भाषेचे संवर्धन, प्रगती तसेच पंजाबी व मराठी भाषेतील 
साहित्यिकांमध्ये वैचारिक आदान प्रदान होवून राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी, या उद्देशाने उपरोक्‍त 
वाचा येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आली आहे. 
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवर दि.२५.०९.२०१८ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार उपरोक्त झासन निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे ४ पदे नव्याने निर्माण करण्यास तत्वत: मान्यता 
देण्यात आलेली आहे:- 


अ.क्र पदनाम नव्याने निर्माण करावयाच्या पदांची संख्या | सद्य:स्थितील वेतनश्रेणी (रुपये) 
॥. अधिक्षक 1 प ९३००-३४८००-- ग्रे.पे.४३०० 
२ सहायक i: ९३००-३४८००-- ग्रे.पे.४२०० 
३ | लिपिक-टंकलेखक शिक्का ५२००-२०२००-- ग्र.पे.१९०० 
४ शिपाई Po ४४४०-७४४०-- ग्रे.पे.१३०० 


उपरोक्त पदे निर्माण करण्यास वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार सदर पदे निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेकरिता ६ 
व्या वेतन आयोगाच्या वेतन श्रेणीनुसार खालील पदे निर्माण करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र पदनाम नव्याने निर्माण करावयाच्या पदांची संख्या | सद्य:स्थितील वेतनश्रेणी (रुपये) 
शिक अधिक्षक 1१ ९३००-३४८००-- ग्रे.पे.४३०० 
२ सहायक Po ९३००-३४८००-- ग्रे.पे.४२०० 
३ | लिपिक-टंकलेखक a 4200-20200+4 ग्रे.पे.१९०० 
४ शिपाई Po प ४४४०-७४४०-- ग्रे.पे.१३०० 


२. वरील पदांच्या वेतनावरील खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१, २२०५ कला व संस्कृती, ०२ कला व संस्कृती 
प्रचालन, (००) (०२) महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची स्थापना (अनिवार्य) (२२०५३५९१)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २५.०९.२०१८ च्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९५/आपुक, दिनांक २०.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंजाअ-२०१८/प्र.क्र.२७७/का-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०६१४११४६०६१६१४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


पठ, 
99318 


Sandesh 

Chhabu Tadvi 2 
(सं.छ.तडवी) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


7751, 
b469b3fd61b5201f03b702c0f7fd0ecScf18beb12425 
७763, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 


q 
a 
-0 I 


ee a 


मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विभानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, अल्पसंख्यांक विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, अल्पसंख्यांक विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य सचिव, यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव(वित्त)/ प्रधान सचिव (सुधारणा)/ सचिव (व्यय)/ सचिव (ले. व को.) यांचे वरीष्ठ 
स्वीय सहायक/ स्वीय सहायक वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१७) सह सचिव/ उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) निवडनस्ती (कार्या. ५. 


N SMM ST ०८ ww AY 


८“? 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


See aoe TS आक eC 


पृष्ठ २ पैकी २ 


